“उप आयुक्त” गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येसूची-२०२३/प्र.क्र.८३/प्रशा-२ 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), दालन क्र.४३५, ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२३. 


वाचा : १) आयुक्‍त,कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र क्रमांक 
कौविरोवउआ-२/राजप/आस्था/(१७/१८)/९४१, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दिनांक २१.०६.२०२१ 
४) शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येसुची-२०२१/प्र.क्र.१६१/प्रशा.२, दि.२८.०६.२०२२ 


शासन परिपत्रक :- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील “उप आयुक्त ” गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रपत्र-अ मध्ये या परिपत्रकान्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी सदर 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व सदर अधिकाऱ्यांच्या काही 
हरकती व सूचना आल्यास त्या आवश्‍यक कागदोपत्री पुराव्यासह हे शासन परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत शासनास कळवाव्यात जेणेकरून ज्येष्ठता सूचीमध्ये आव्यक त्या 
दुरूस्त्या करून अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे शक्‍य होईल. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३०११८३४३०४२०३ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

PRABHAKAR A 

सोबत : प्रपत्र-अ. SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
प्रत :१) सर्व संबंधित अधिकारी ( आयुक्‍ताळलयामार्फत) 

२) निवड नस्ती. 


संवर्गाचे नाव - उप आयुक्‍त, गट-अ 
वेतनश्रेणी पे बॅड ६७७००-२०८७००, वेतन स्तर एस-२३ 


दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठतासूची (दिनांक ०१.०१.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२१ या कालावधीची) 


नियुक्तीचा मार्ग 
( पदोन्नती/ = 
सरळसेवेने / नियुक्‍ती न॑ 
द दा सित य ( नंतर ae ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा 
ज् शासकीय मर्यादित विभागीय पती ता. यत पता संवर्गात प्रत्यक्ष | ज सेवानिवृत्तीचा —— 
त यज या तात नियुक्‍त जन्म दिनांक | प्रवर्ग बदलला रुजू दिनांक दिनांक दिनांक शौ अर्हता शेरा 
क्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव | परीक्षेद्वारे नियुक्‍त nee रुजू दिनांक दिनांक दिनांक 
ie रा ल्यास त 
उमेदवारांचा व्या 
गुणवत्ता क्रमांक व ) 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 


BER EAR aA ee 


बी.ई.मेकॅनिकल 
दा ३०.०४.२००८  ।३०.०४.२००८ डिप्लोमा इन आर. डी. 
पदोन्नती १२.०८.१९६७ .जा.( न & ३१.०८.२०२५ क 
(म.नं.) (म.नं.) बी.एम. एस 
कॉम्प्युटर 


०३.०५.२००८  ।०३.०५.२००८ ०९/०७/२०२१ 
श्री. सु.रा. काळबांडे पदोन्नती ०७.०६.१९६५ इ.मा.व ३०.०६.२०२३ ।एम.एस.डब्लु 
मनं पासून निलंबित 


०३.०५.२००८ ०३.०५.२००८ एम.काम 
म.नं एम.पी.एम 
०१.०१.२०० ०१.०१.२०० 
श्री. शा. बा. अंगणे पदोन्नती १२.०३.१९६५ : 8 39.03.2023 ।बी.ई.मेकॅनिकल 
Ay 4 ०६/०५/२०२१ 


७ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील उप आयुक्त, गट - अ या संवर्गातील अधिका-यांना पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक अर्हतेची अट लागू नाही. 


